भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस 
आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.ई६७/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१२ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- भारतीय निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र. ४३४/१/एम टि- ए पि/२०१९/डब्ल्यु एस-॥, 
दि. 08.03.2098. 


शासन आदेठा- 


भारतीय निवडणूक आयोग यांचे संदर्भाधीन येथील पत्रान्वये कळविल्यानूसार, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीस अनुसरून, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाळी नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे ठिकाण | नवीन पदस्थापनेचे ठिकाण 
श्री. प्रविणकुमार पडवळ, | अपर पोलीस आयुक्‍त, दक्षिण | अपर पोलीस आयुक्‍त, वाहतूक, मुंबई 
भापोसे प्रादेशिक विभाग, मुंबई 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश, विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेशानंतर, उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदलीच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी व त्यानंतर 
संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१२१६१०२६९४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. (॥॥॥५ ARUN eer 


MAIN BUILDING, 2ND 


FLOOR,MANTRALAY, MUMBAI, ou=HOME 
G A | KWA D ) ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, KAILAS 
KWAI 


ARJUN GAI 
Date: 2019.03.12 16:14:38 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
4 पोलीस आयुक्त, मुंबई. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.६७/पोल-१ 


प्रत, 


3 
2. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


८ 


- PETS यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अ.मु.स. (अ.व सु. यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

वः 
qo. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने) 


११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


